शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 


मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण 
करण्यात आलेल्या ९५ पदांना दि.३० 
सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ मार्च, २०१९ 


वाचा: १. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: ममावि-२००६/प्र.क्र.२०/ का-१४१३, दि.२९ जून, २००६ 

२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/ का-१४१८, दि.१९ जुले, २०११ 

३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.१२१/ का-१४१८, दि.११ नोव्हेंबर, २०११ 
४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: माविका-२०१३/प्र.क्र.१२३/ का-१४१८, दि.३० जून, २०१४ 

५. नियोजन विभाग, झासन निर्णय, क्रमांक: माविका-२०१४/प्र.क्र.६४/ का-१४१८, दि.२७ ऑगस्ट, २०१४ 
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ. पु.क., दि ०५ मार्च, २०१८ 

७. नियोजन विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक: माविका-२०१६/प्र.क्र.१/ का-१४१८, दि.१८सप्टेंबर, २०१८ 

. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ. पु.क., दि २१फेब्रुवारी, २०१९ 


ios 


area निर्णय : 


नियोजन विभागाचे उपरोक्‍त संदर्भिय क्र.(७ च्या शासन निर्णय अन्वये मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत 
निर्माण करण्यात आलेल्या ९५ पदांना मानव विकास कार्यक्रम चालू असेपर्यंत किंवा अधिकतम दि. २८ फेब्रुवारी, 
२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


2: वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र: पदनि-२०१६/ प्र.क्र. ०८/१६/आ.पु.क.,दि.२१ फेब्रुवारी, २०१९ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत 
निर्माण करण्यात आलेल्या ९५ पदांना दि.१ मार्च, २०१९ ते दि. ३० सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. सदर पदांचा सविस्तर तपशील परिशिष्ट -(अ) मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 


३. 


मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेली ९५ मुदतवाढ दिलेल्या पदांवरील होणारा 


खर्च "मागणी क्रमांक ओ-१, 2043 जिल्हा प्रशासन,०९२ जिल्हा आस्थापना, पंचवार्षिक योजनाअंर्तगत योजना, 
०४ आयुक्त, औरंगाबाद (०४) (०१) मानव विकास निर्देशांक वृद्धी करणे (२०५३ १२३१ दत्तमत" या 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०३०११६५४३९५११६ असा आहे. हा sear डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१२८ 


42 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
Tu ५ h a r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Planning Department, postalCode=400032, 
P h st=Maharashtra, 
U | U S 1 otta m 2.5.4.20=6dd848a3 1 422ed36ba4503d4744b6dc 
20833c851babace12b16b7bba3f67cca2, 
H i | | e ka r cn=Tushar Purushottam Hirlekar 
Date: 2019.03.02 11:50:39 +05'30° 
(तु.पु.हिर्लेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 


मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 


महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 


महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 


महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 


महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 


आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्तालय, बाबा पेट्रोलपंपजवळ, अदालत रोड, औरंगाबाद 


उपसचिव (का. १४२६/१४२७, नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
विभागीय आयुक्त, (सर्व) 
जिल्हाधिकारी, (सर्व) 


संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 


संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 


१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 


१५. उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, (सर्व) 


१६. जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास),जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
(ad) 


१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 


१८. नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/उपसचिव 


१९. निवड नस्ती (का.१४१८), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 


परिशिष्ट- (अ) 


मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या पदांचा तपशील 


अ.क्र. त आयुक्त se आ लळा न्य ps Sy || Suess | Calc लिपिक | शिपाई एकूण 

नाकी सह संचालक तिलाही अधिकारी अधिकारी लेखक | सहायक सहायक 
|_१_| पालघर १ १ १ १ 8 
२ | ठाणे १ १ १ ३ 
३ | रायगड १ १ 
| ४ | सिंधुदुर्ग १ १ 
५ | नाशिक १ १ १ १ 8 
६ | धुळे १ १ १ १ ४ 
| ७ | नंदूरबार १ १ १ १ 8 
८ | जळगाव १ १ १ १ 8 
९ | जालना १ १ १ १ 8 
| 90 | परभणी १ १ २ १ 4 
| aa | हिंगोली १ १ २ 
१२ । बीड १ १ 
१३ | नांदेड १ १ १ षु 
| १४ | बुलढाणा १ १ १ १ 8 
१५ | अकोला १ १ 
१६ | वाशिम १ १ १ १ 8 
| १ | अमरावती १ १ २ 
१८ | यवतमाळ १ २ १ १ षु 
१९ । नागपूर १ १ २ 
२० । भंडारा q q q q 8 
२१ | गोंदिया १ १ १ १ 8 
२२ । चंद्रपूर १ २ q q 4 
२३ «| गडचिरोली १ २ १ १ 4 
२४ | आयुक्तालय १ १ १ १ २ १ २ २ २ २ १५ 
२५ | नियोजन विभाग १ १ २ 

एकूण पदे [१ | fF oa १६ | oa | २३ | 9 | २३ २५ २ २ ९५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


